मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातून सचिव व सचिव समकक्ष 
या संवर्गात पदोन्नती / पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१४२३/ प्र.क्र. ६३/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ मार्च, २०२३ 


वाचा :- सा.बां. विभाग अधिसूचना क्रमांक : आरटीआर १०९६/(२९३)/प्रशासन-२, दिनांक २४.१०.२००० 


शासन Beat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात कार्यरत श्री. संजय द. 
दशपुते यांना, संदर्भाधीन दिनांक २४.१०.२००० च्या अधिसूचनेन्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश 
नियमानुसार, सचिव व सचिव समकक्ष या पदावर (सुधारित वेतन मॅट्रीक्स एस-३० : १४४२००-२१८२००) 
(असुधारित वेतन संरचना पी.बी.-४ वेतन बँड रूपये ३७४००-६७००० ग्रेड वेतन १००००/- या वेतनश्रेणीत) 
निवडसूचीच्या क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येत असून 
पदोन्नतीउपरांत सचिव व सचिव समकक्ष संवर्गातील त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. ज्येष्ठता अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक 
i ४२ श्री. संजय द. दशपुते ।मुख्य अभियंता, सार्वजनिक |सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक 
२१.९.२०२१ बांधकाम प्रादेशिक विभाग, |बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
नागपूर (रिक्‍त पदी) 


२. श्री. संजय द. दडशपुते, मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची सदर पदोन्नती ही पुढे नमूद केलेल्या 
बाबींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे 
i. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टॅप नं. १०८७६/२०२१ व Re MRM स्टॅप नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 
॥. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा 
व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


३. श्री. दशपुते यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता 
रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

४. श्री. दशपुते यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतन 
निश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी 


शासन आदेशा HATH: पीओजी-१४२३/प्र.क्र. ६३/सेवा-१ 
Far ers) PU, पयान्वलावयकााााातामतारप्वानताणाबिनिजाववाशतव्यून 
करण्यात येईल. 


टु. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१८१४५३८०१८ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by POOJA BHASKAR UDAWANT 
Pp A B H A KA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashti 
4.20=3a216aeb67842b82e08ea38ee541735a527cd40299fd7cb135e0ab« 
12d5ab49, pseudonym=F9345CFD89BE8F 3E65EF OE9FCEBBO1B03D01EB11 


rialNumber=COBDDEC9E386D4BD 1D8C491 13A8F429650B2609DEAOBDAGE 
1ED8FDSSAOD6ASFD, cn=POOJA BHASKAR UDAWANT 
D 


2023.03.13 18:19:35 +05'30' 


(पु. भा. उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. श्री. संजय द. दडपुते, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर, 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद 


“नांदेड / अमरावती/ नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 


. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 

. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेळ सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 

. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

. ater व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. कार्यासन आस्था-१ /२ /३, सेवा-६, रोख शाखा, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई, 


. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


